शिस्तभंग विषयक कार्यवाही. 
शिस्तभंग विषयक प्रकरणात पोलीस निरीक्षक व त्या 
खालील दर्जाच्या पोलीस अधिकारी/कर्मचारी यांनी 
_ शासनास केलेल्या अपिल/ फेरतपासणी 
अर्जाच्या अनुषंगाने माहिती / कागदपत्रे 
: याचीपूर्तता करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 

गृह विभाग 
परिपत्रक क्र. पीडीई १००३/प्र.क्र.२६९ / पोल - ६(अ), 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, दिनांक : २१ जून,२००३ 


Mos 


परिपत्रक :- ती 


मुंबई पोलीस (शिक्षा व अपिले) नियम, १९५६ मधील तरतूदीनुसार शासनास दुय्यम 
असलेल्या शिस्तभंग विषयक प्राधिका-याकडून. पोलीस निरीक्षक व त्याखालील दर्जाच्या पोलीस 
अधिकारी / कर्मचारी यांना शिस्तभंग विषयक प्रकरणात येगवेगळ्या शिक्षा देण्यात येतात. सदर 
शिक्षेच्या अनुषंगाने अपचा-याकडून शासनास अपिल. व फेरतपासणी अर्ज केले जातात. त्या 
अनुधंगाने शासनाकडून. संबंधित शिस्तभंग विषयक प्रांधिका-याकडे, अपिल व फेरतपासणीच्या 
अनुषंगाने परिच्छेदनिहाय अभिप्राय, संबंधित चौकशीची कागदंपत्रे, सेवा तपशील व आनुषगिक, 
At पाठयिण्याबाबत कळदिले wd. परंतु असे आढळून आले आहे की; सदर माहिती शासनास 
tq ore होत नाही, त्यासाठी वारंदार स्मरणपत्रे पाठवावी लागतात. अशी वारंब्रार स्मरणपत्र 
Terr} शासनास माहिती वेळेवर पाठविली जात नाही.. परिणामी अपचा-याची अपिले निकाली 
काढण्यास विलंब होतो. . , . अ 

सर्व शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी तसेच जिल्हा पोलीस अधिश्षकांना विनंती करण्यात येते | 


“' ,.” की, त्यांनी त्यांच्या अधिपत्यांखालील कार्यालयांमध्ये प्रलंबित असलेली अपिले/फेरतपासणी 


.__ अजीबाचत त्यांच्या कार्यालयांतील संबंधित प्रशासन. अधिकारी / कार्यालय अधिक्षक यांच्याकडे 
यासाठी र्ह्तंत्र नोंदवही ठेवावी.-सर्व संबंधित शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी तसेच, जिल्हा पोलीस 

shige} रर्‌ मजिन्याच्या तिस-या. staat हया तोंदवहीची न चुकता तपासणी करावी व 

आवश्यकत ती कार्यवाही वेळच्यावेळी होत आहे, याबाबत दक्षता घ्यावी. 

२. eT AAR विचारात घेवुन, सर्व शिस्तभंग:विषयक प्राधिका-यांना याव्दारे अशा सुचना 


देण्यात येत आहेत की, शिस्तभंग विषयक प्रकरणात पोलीस अधिकारी/कर्मचारी य़ांनी शासनास 


sg ऑपैल व फैरतपासणौ अजांच्या अनुषंगाने शासनाकडून मागविण्यात येणारी माहिती / 
अभिप्राय / कागदपत्रे शासनास १५ दिवसांच्या विहित कालावधीत निश्‍चितपणे पाठविण्याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच, ब-याचवेळा अपिलार्थी /अपचारी हे संबंधित शिस्तभंग प्राधिका-यांच्या 
मार्फतीने अपिल व फेरतपासणी अर्ज दाखल करतात. अशा प्रकरणी शासनाच्या संदर्भाची वाट न 


पाहता, असा अपिल व फेरतपासणी अर्ज, माहिती/अभिप्राय/संबंधित कागदपत्रे याच्यासह, 
शासनास १५ दिवसांच्या विहित कालमर्यादेत पाठविण्याची व्यवस्था करावी. 

३. सर्व शिस्तभंग प्राधिका-यांनी उपरोक्त सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. पोलीस 
महासंचालकांनी आपल्या स्तरावरुन सर्व घटक प्रमुख व पोलीस अधिक्षकांना उचित सूचना 


द्याव्यात. | 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


co 
at ण.शेरे) 
if उपसच्यिव,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
महासंचालक'व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई (५ जादा प्रतीसह) 
पोलीस आयुक्‍त,बृहन्मुंबई ( ५ जादा प्रतीसह) 
| महासंचालक, अन्टी करप्शन ब्युरो, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
अपर पोलीस महासंचालेक,गुन्हा अन्वेषण विभाग, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
पोलीस आयुक्‍त,ठाणे /नंवी मुंबई/नाशिक/पुणे/सोलापूर/ 
नागपूर/औरंगाबाद/अमरावती. 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र / नाशिक परिक्षेत्र /कोल्हापूर परिक्षेत्र/ 
औरंगाबाद परिक्षेत्र / नांदेड परिक्षेत्र / अमरावती परिक्षेत्र/नागपूर परिक्षेत्र 
अपर पोलीस महासंचालक, रेल्वेज, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
पोलीस आयुक्‍त,लोहमार्ग, 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बरल, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, नक्षलविरोधी अभियान, नागपूर । 
* संचालक्र च विशेष पोलीस महानिरीक्षक, पोलीस बिनतारी संदेश, महा. रांज्य,पुणे 
प्राचार्य, पोलीस प्रशिक्षण महाविद्यालय, नाशिक 
__ प्रोलीस उप महानिरीक्षक, मोटार परिवहन,पूणे 
/” सर्व जिल्हा पोलीस अधिक्षक 
सर्व प्राचार्य, प्रादेशिक पोलीस प्रशिक्षण शाळा 
सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल गट 
निवड नस्स्ती, पोल - gat / पोले -६ब 


D:ADIGIPLINARY ACTION 2 


